प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात राज्य योजनातंर्गत 
लेखाशिर्षातर्गत उपलब्ध अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 

सांगली, कोल्हापूर, aol. वैद्यकीय महाविद्यालय, 
नांदेड, व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एखप्र -२०२०/प्र.क्र.४१ /प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : ३० जानेवारी २०२० 


वाचा: 9 शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/ 

उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक ०७.०३.२०१८. 

४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/ यंसाख / प्रस्ताव (Non - 
merged) (भाग - २) /४२१० १६२९ / १०४१/ ३ - म/ २०२० दिनांक २८.०१.२०२० 

शासन निर्णय :- 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळील खालील तक्त्यात नमूद संस्थाकडे यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी राज्य 
योजनातंर्गत SEBS उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून सदर शासन निर्णयासह जोडलेल्या 
परिशिष्टात नमूद एकूण रुपये रुपये ४,३२,३२,६१२/- (रु.चार कोटी बत्तीस लक्ष बत्तीस हजार सहाशे बारा 
फक्त )) 
राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


इतक्या किंमतीची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन 


अ.क्र संस्थेचे नाव यंत्रसामुग्रीची एकूण किंमत 
a Sl. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४५,००,००० 
रुग्णाय, नांदेड 
२ | नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे (पूर्व ) मुंबई 23,39,323 
3 | पद्यश्नी वंसतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली ४६,२०,५५३ 
४ | राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज झासकीय वैद्यकीय ६०,५९,१२६ 
महाविद्यालय, कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशा-१ 


५ ।बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे १,१९,५३,६१० 

६ | शासकीय कर्करोग रुग्णालय,औरंगाबाद १,३७,६८,००० 
एकूण ४,३२,३२,६१२ 

अटी :- 

१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबधित संस्थेकडे यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीसाठीच्या 


& र 


राज्ययोजनातंर्गत लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची, बांधकामाची व विद्युतीकरणाची 


आव्यकता नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा करावी. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्नीची आव्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु SHU 


किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची 
आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत व 


सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशा-१ 


१०.उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
मधील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे 
अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संस्थेस खालील लेखाशिर्षाखालील मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.-एस ४ राज्ययोजना 
४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकिय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५, विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यक महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) (४२१० १६२९) 
५२, यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक- 
३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३०१५५३३८१९१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
|ALE 


Dig 
DAH. 
DN: c=IN, st=Maharashi 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50897b7 
b2244d66593f50dd713da83860912503, 


MURLIDHAR एकक 


30df743755280cf26ce97ec097823 
5f63f80f0bc43 17129bf381eb48778f2e3d, ou=NA, 


R AO D ) A H A L E GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
02 


0.01.31 12:11:35 +05'30' 


अ. मु. डहाळे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशा-१ 


४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद 
५.अधिष्ठाता, डॉ. HRT चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णाय, नांदेड 
६. अधिष्ठाता, Vaal वंसतदादा पाटील शासकीय रुग्णालय, सांगली 
७. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
८. अधिष्ठाता, बै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे 
९. अधिष्ठाता, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई 
१०.प्रभारी प्राध्यापक, नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे (पूर्व) मुंबई 
११.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१२.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद / नांदेड / सांगली / पुणे / कोल्हापूर 
१४.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एखप्र -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशा-१ 


शासन निर्णय , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एखप्र २०२०/प्र.क्र.४१ /प्रशा-१, 
दिनांक ३०/०१/२०२० सोबतचे परिशिष्ट “अ 


१ STP चव्हाण व्हिडीओ एन्डोस्कोपी णि 3400000 | ३५००००० 
शासकीय वैद्यकीय सिस्टीम 
ब eee सेंट्रल मॉनिटरींग सिस्टिम किं १०००००० १०००००० 
कम्पेटीबल विद फिलीप्स 
२ | नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे (पूर्व, | सेट्रीफ्युज (आरबीसी) कि ४५००० ४५००० 
मुंबई. डबल डोअर रेफ्रिजरेटर २ ४८००० ९६००० 
(३२४ लि.) 
ईसीजी मशिन (१२ चॅनल) १ | १००००० | १००००० 
ईसीजी मशिन (पोर्टबल) २ ७०००० | १४०००० 
एल्काटेल ल्युसेन्ट आयपी- षि २४३६७०, २४३६७० 
बेस्ड इपीएबीएक्स सिस्टीम 
८» ३२ 
ओपीडी डेन्टल चेअर युनिट Ca २६५७५० | २६५७५० 
इलेक्ट्रीकली ऑपरेटेड णि २९७५०० २९७५०० 
डेन्टल चेअर माऊंट युनिट 
हाय एन्ड 
डी.जी.सेट (डिझेल | ११४३४०३ | ११४३४०३ 
जनरेटर) १२५ केव्हीए 
३ | पद्मश्री वसंतदादा पाटील व्हेन डिटेक्टर a ५३१० ५३१० 
शासकीय रुग्णालय, सांगळी | अज्सिजन फ्लो मीटर 7 १६८० ६७२० 
एसपीओर प्रोब षु १४०० ७००० 
डिजीटल ds मशिन २ ४२०० ८४०० 
डिजीटल पीएच मीटर a १५८०० १५८०० 
व्हीडीआरएल शोकर a १८००० १८००० 
Sal कार्ट १ २१८३० २१८३० 
डिजीटल कॉलनी काऊंटर | १__| २२००० २२००० 
कॅलरी मीटर २ १३००० २६००० 
ईसीजी मठिन Pa २६८८० २६८८० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशञा-१ 


WRI मशिन २ १४००० २८००० 
नेब्युलाईजर a 3000 33000 
रेफ्रीजरेटर 300 लिटर xa ४५३७५ ४५३७५ 
ट्रान्सपोर्ट इनक्युबेटर | a | ४८००० ४८००० 
बेबी वॉर्मर १ | ४८००० ४८००० 
पोर्टबळ सकक्‍्ठान मशिन ४ १५००० ६०००० 
हायड्रालीक ओटी टेबल pa | ६४९०० ६४९०० 
बायनोक्‍्युलर मायक्रोस्कोप १ | ६८७११ ६८७११ 
एलईडी लाईट सोर्स अण्ड शि ८०००० ८०००० 
फायबर ऑप्टीक केबल 

ट्रान्सक्युटनस शिश ९५००० ९५००० 
बिलीरुबीनोमीटर 

टिम्पेनोप्लास्टी अँण्ड शि ९७८१७ ९७८१७ 
स्टॅपीडेक्टोमी सेट 

हेडलाईट ४ २४६४० ९८५६० 
ईसीजी मठिन षु २०००० १००००० 
सिरिंज पंप षु २५००० १२५००० 
व्हिडीओ लेरिंगोस्कोप a १४०००० | १४०००० 
केएमसी चेअर नि २४००० १४४००० 
ब्लड HOR मॉनिटर १ | १५६००० | १५६००० 
इन्फ्युजन पंप ष्‌ ३१३६० | १५६८०० 
मायक्रो मोटर ड्रील 4 4gZ000 | १६८००० 
एलईडी RAR लम्प aa १७०००० १७०००० 
ब्लड HORM मॉनिटर 1 १__| १७१३६० | १७१३६० 
मायक्रोस्कोप १ | १९९४०० | १९९४०० 
लेप्रोस्कोपी इन्स्ट्रमेन्टस सेट १ | २००००० २००००० 
स्लीट Hy zz 224000 224000 
एन्डोस्कोपीक कॅमेरा, णि २४८०८०॥ २४८०८० 
मॉनिटर अँण्ड रेकॉर्डींग 

सिस्टिम 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशञा-१ 


पल्स ऑक्सीमीटर ६ ४२००० २५२००० 
एलाईजा रिडर ॥ | २९९७२० | २९९७२० 
ऑटोमेटेड एलाईजा FTN [ 3 | २९९९०० | २९९९०० 
सीपॅप मशिन शिश २९९९९० | २९९९९० 
एण्डोस्कोप ००, 300, ७०० 8 ८५००० २३४०००० 
४ | बै.जी.शासकीय वैद्यकीय रिसर्च बायानोक्युलर शि ५२००० ५२००० 

महाविद्यालय, पुणे मायक्रोस्कोप 
लॅमिनार एअरफ्लो | 9 | (92000 (92000 
डीएसएलआर कॅमेरा को ८८००० ८८००० 
होल बॉडी मेनिकविन्स पु २९६१० | १४८०५० 
मेनिक्‍्विन्स इन्ट्राव्हिनस 4 33880 | १६९९५० 
SORT 
अँनिमल सिम्युलेटर का २८०००० २८०००० 
मेनिक्‍्विन्स इन्ट्रामस्क्युलर षु ७९८१० ३९९०५० 
एसपीएसएस सॉफ्टवेअर शि ५६००१२ ५६००१२ 
व्हर्जन २५.०० 
एलाइजा RSX अँण्ड वॉशर | 9 | ५९६५२५ ५९६५२५ 
फोर बॉडी मार्टयुअरी बि ६९०००० | ६९०००० 
कॅबिनेट 
मॅन्युअल रोटरी मायक्राटोम १ | ७५०००० ७५०००० 
१६ चॅनेल इथरनेट SIGS णो २२९५११० | २२९५११० 
डाटा अँक्विजिडन सिस्टिम 
फुल्ली ऑटोमेटेड टिश्यू | ५८५२९१३ | ५८५२९१३ 
प्रोसेसर व्हर्टीकल 

4 । राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज | इन्ट्रामस्क्युलर SRM 1 ११९०६ ११९०६ 

शासकीय वैद्यकीय सिम्युलेटर बेसिक 

महाविद्यालय, कोल्हापूर पी.एच.मीटर शिंगी २१००० २१००० 
इन्क्युबेटर विद डिजीटल णि २४००० २४००० 
ड्स्प्लि 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशञा-१ 


हाफ बॉडी बसिक णं २५२०० २५२०० 
सी.पी.आर. मॅनिक्विन विद 

रेट मॉनिटर 

हॉट एअर ऑव्हिन i 34483 34483 
सेंट्रीफ्युज मशिन १२ ट्यूब्ज aa 3६५०० 3६५०० 
सेंट्रीफ्युज मशिन ८ ट्यूब्ज शा 3६५०० 3६५०० 
सेट्रीफ्युज मशिन २४ ट्यूब्ज १ | ४०८०० ४०८०० 
इन्ट्रा डर्मल SRM a ५१५०० ५१५०० 
सेंट्रीफ्युज मशिन an ५५०८५ ५५०८५ 
बॅलन्स ओपन पॅन १ | ५६००० ५६००० 
लिस्टर पेरिमीटर २ २८७९९ ५७५९८ 
आय.व्ही.इंजेक्‍्कान आर्म शिडी ६८००० ६८००० 
डिजीटल हेमोग्ळोबीनोमीटर | २ ३४९०० ६९८०० 
मल्टिफंकानल नर्सिंग ॥ | ७०००० ७०००० 
Rex मेल 

ग्लास PRAIA प्लान्ट i | ८०००० ८०००० 
डिजीटल स्फिग्मोमेनोमीटर | ५७ १४६० ८३२२० 
फुल बाडी बॅसिक ण ९०००० ९०००० 
सी.पी.आर. मॅनिक्विन विद 

मॉनिटर विद प्रिंटर 

रेफ्रिजरेटर ४०० लिटर | ९५००० ९५००० 
फ्रोस्ट फ्री 

प्लाजमा थॉईग बाथ शि ९७००० ९७००० 
व्हिडीओ इफेक्ट ऑफ ST शि ११५६४० | ११५६४० 
ऑन रॅंबिट आय इफेक्ट 

ऑफ ST ऑन ब्लड प्रेशर 

प्रिस्टले स्मिथ पेरिमीटर ९ १६००० | १४४००० 
एपिड्युरल अँण्ड स्पायनल || १४८००० | १४८००० 
इन्जेक्हान सिम्युलेटर 

ई.सी.जी मशिन २ ८५००० १७०००० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAY -२०२० / प्र.क्र. ४१/प्रशञा-१ 


स्पायरोमीटर ऑडीनरी १२ १५००० | १८०००० 
रेफ्रिजरेटर ११०० लिटर शि १८००८४ | १८००८४ 
फ्रोस्ट फ्री 
काएग्युलेशन अँनेलळाईजर hn १९५००० | १९५००० 
एलईडी प्रोजेक्टर २ १०५६०० | २११२० 
डिजीटल फिजीओग्राफ शिश 224000 | २२५००० 
प्लेटलेट एजिटेटर कम णं २४०००० | २४०००० 
इन्क्युबेटर 
स्टुडण्ट फिजीओग्राफ . २५२००० २५२००० 
स्टुडण्ट बायनोक्युलर शं १ २६५०० | २९१५०० 
मायक्रोस्कोप 
डीप फ्रिज (-२० डिग्री से.) a 224000 | २९५००० 
मल्टीचॅनल फिजीओग्राफ 3 शि ३५६००० | ३५६००० 
चॅनल 
ब्लड IT रेफ्रिजरेटर ३०० २ २१२००० | ४२४००० 
लिटर कपेसिटी 
ब्लड बॅंक क्विकरेफ्रिजरेटर | २ २३०००० | ४६०००० 
-४० सेल्सिअस 
ब्लड बॅग्ज रेफ्रिजरेटर ४०० २ २३६५०० | ४७३००० 
लिटर कपेसिटी 
३ पार्ट हिमेटालॉजी २ २९७००० ५९४००० 
अनेलाईजर 

६ | शासकीय कर्करोग रुग्णालय, | मँग्निफाईंग ऑप्टीक लप्स २ १०१००० | २०२००० 

औरंगाबाद bal इमल्सीफिकेशन गित १८००००० | १८००००० 

मशिन 


मायक्रोडीब्रायडर विद ठोवर क्या २१००००० | २१००००० 


मॉनेको टीपीएस सॉफ्टवेअर शि ९६६६००० | ९६६६००० 
अपपग्रेडेशान 
एकूण ४३२३२६१२ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


